राज्यातील विविध वर्गवारीतील वीज ग्राहकांना 
वीज दरात सवलत दिल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना द्यावयाचे 
अर्थसहाय्य (समायोजनाने) सन २०२२-२३ 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क.६०/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२३ 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थस-२०२२/प्र. क्र. ४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल, २०२२ 
२) महावितरण कंपनीचे पत्र क्र. पी-कॉम/शासन/मागणी/सवळलत(9९)/१०८७१, दि. २९.०४.२०२२. 
३) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/ऊर्जा-३, दिनांक २९ 
जुले, २०२२ 
४) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६३/ऊर्जा-३, दिनांक २५ 
नोव्हेंबर, २०२२ 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील विविध वर्गातील ग्राहकांना शासनाच्या धोरणानुसार विद्युत वितरण कंपनीला वीज 
दरात सवलत देण्यात येते व त्याची प्रतिपूर्ती शासनाकडून वितरण कंपनीस केली जाते. महावितरण 
कंपनीला (१) कृषिपंप ग्राहकांना वीज सवलतीसाठी सन २०२२-२३ करिता लेखाशिर्ष २८०१५५७२ 
खाली अर्थसंकल्पित केलेल्या रु. ४९४०.९०५१ कोटी रक्‍्कमेपैकी उर्वरित रु. १२१७.१९ कोटी व (२) 
औद्योगिक ग्राहकांना वीज सवलतीसाठी सन २०२२-२३ करिता लेखाशिर्ष २८०१५६०५ खाली 
अर्थसंकल्पित केलेली रु. १२००.०० कोटी रक्‍कम समायोजनाने वितरीत करण्यास वित्त विभागाने 
दिलेल्या मंजूरीनुसार एकूण रु. २४१७.१९ कोटी रक्‍कम महावितरणला उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ येथील 
शासन निर्णयान्वये समायोजनाने वितरीत करण्यात आली आहे. आता वित्त विभागाने दिलेल्या 
सहमतीनुसार महावितरणला रु. २५५७.४५ कोटी रक्‍कम समायोजनाने वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

कृषिपंप ग्राहकांना वीज दरात दिलेल्या सवलतीसाठी सन २०२२-२३ करिता पुरवणी 
मागणीद्वारे डिसेंबर, २०२२ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेली रु. ८६७.२० कोटी (रुपये आठशे सदुसष्ट कोटी 
वीस लाख फक्त) रक्कम महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना समायोजनाने वितरीत 
करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. उक्त प्रयोजनासाठी होणारा खर्च 
“मागणीक्रमांक के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, १०४, वीज विकास व्यवस्था राष्ट्रीय भार, 
(०१) वीज दरात सवलत, (०१) (०१) कृषीपंप ग्राहकांना वीजदर सवलत (सर्वसाधारण) (२८०१५५७२), 
(कार्यक्रम) 33 अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन 2022-23 या वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
२. यंत्रमाग ग्राहकांना वीज दरात दिलेल्या सवलतीसाठी सन २०२२-२३ करिता पुरवणी 
मागणीद्वारे डिसेंबर, २०२२ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेली रु. १३५०.४८ कोटी (रुपये एकहजार पन्नास 
कोटी अठ्ठेचाळीस ळाख wad) रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना 
समायोजनाने वितरीत करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. उक्त प्रयोजनासाठी 
होणारा खर्च “मागणीक्रमांक के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, १०४, वीज विकास व्यवस्था 
राष्ट्रीय भार, (09) वीज दरात सवळत, (०१) (०२) यंत्रमाग ग्राहकांना वीजदर सवलत (सर्वसाधारण) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क.६०/ऊर्जा-३ 

(२८०१५५८१), (कार्यक्रम) 33 अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२२-२३ या 
वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

३. Feta ग्राहकांना वीज दरात दिलेल्या सवलतीसाठी सन २०२२-२३ करिता पुरवणी 
मागणीद्वारे डिसेंबर, २०२२ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या रु. ५९१.८५ कोटी रक्कमेपैकी रु. ३३९.७७ 
कोटी (रुपये तिनशे एकोणचाळीस कोटी सत्त्याहत्तर लाख फक्त) रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण 
कंपनी मर्यादित यांना समायोजनाने वितरीत करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
उक्त प्रयोजनासाठी होणारा “मागणीक्रमांक के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, १०४, वीज 
विकास व्यवस्था राष्ट्रीय भार, (०१) वीज दरात सवलत, (०१) (०३) वस््रोद्योग ग्राहकांना वीजदर सवलत 
(सर्वसाधारण) (२८०१५५९९), (कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा 

४. समायोजनाने वितरीत करावयाची एकूण रक्‍कम रु. २५५७.४५ कोटी (रुपये दोन हजार पाचशे 
सत्तावण्ण कोटी पंचेचाळीस लाख फक्त) महावितरण कंपनीस रोख न देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे 
महावितरण कंपनी मर्या., यांच्याकडून शासनास येणे असलेल्या रक्‍्कमेपोटी वसूल करण्यात यावी व 
खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली समायोजनाव्दारे जमा करण्यात यावी. 


अ. क्र. तपशील रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 
लेखाशिर्ष- २८०१५५७२ 
१ | वित्तीय वर्ष २०२२-२३ या वर्षातील विद्युत | ४६८,५८,९९,४००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क 


शुल्कापोटी या आदेशान्वये समायोजित १०१ वीजेचा वापर व विक्रीय 
करावयाची रक्‍कम (अंदाजित जुले, २०२२ यावरील कर (०१) (०१) मुंबई विद्युत 
ते सप्टेंबर, २०२२ उर्वरित पुण शुल्क अधिनियम १९५८ खालील 
(४६८,५८,९९,४००-४६८,५८,९९,४००--०) जमा रक्कमा (0०००४३००९२) 

२) | वित्तीय वर्ष २०२२-२३ या वर्षातील flea] १०८,३४,००,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क 
विक्रीकरापोटी या आदेशान्वये समायोजित १०१ वीजेचा वापर व विक्री 
करावयाची रक्‍कम (अंदाजित जुले, २०२२ यावरील कर (०१) (०३ ) महाराष्ट्र 
ते सप्टेंबर, २०२२ पुर्ण) विजेच्या विक्रीवरील कर 
(102,3¥8,00,000-902,3%,00,000=0) (000%30023) (सुधारणा) 

अधिनियम २००४ 

3) | वित्तीय वर्ष २०२२-२३ या वर्षातील विद्युत | २९०,२७,००,६००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क 
शुल्कापोटी या आदेशान्वये समायोजित १०१ वीजेचा वापर व fasta 
करावयाची रक्‍कम (अंदाजित ऑक्टोबर, यावरील कर (०१) (०१) मुंबई विद्युत 
२०२२ ते डिसेंबर, २०२२ अंशत) शुल्क अधिनियम १९५८ खालील 
(१७४५,३७,००,०००-२९०,२७,००,६०० जमा रक्‍कमा (०००४३००९२) 
-*१४५५,०९,९९,४००) 
एकूण २८०१५५७२ ८६७,२०,००,०००/- 


लेखाशिर्ष- २८०१५५८१ 


४) | वित्तीय वर्ष २०२२-२३ या वर्षातील विद्युत | १३५०,४८,००,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क 


शुल्कापोटी या आदेशान्वये समायोजित १०१ वीजेचा वापर व fasta 
करावयाची रक्‍कम (अंदाजित ऑक्टोबर, यावरील कर (०१) (०१) मुंबई विद्युत 
२०२२ ते डिसेंबर, २०२२ उर्वरित अंशतः) शुल्क अधिनियम १९५८ खालील 
(१४५५,०९,९९,४००-१३५०,४८,००,००० जमा रक्कमा (०००४३००९२) 
"१०४, ६१,९९,४००) 

एकूण २८०१५५८१ १३५०,४८,००,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क.६०/ऊर्जा-३ 


तपशील 


रक्‍कम रुपये 


जमा लेखाशिर्ष 


लेखाशिर्ष- २८०१५५९९ 


वित्तीय वर्ष २०२२-२३ या वर्षातील विद्युत 
शुल्कापोटी या आदेशान्वये समायोजित 
करावयाची रक्‍कम (अंदाजित ऑक्टोबर, 
२०२२ ते डिसेंबर, २०२२ उर्वरित अंशत) 
(१०४,६१,९९,४००-१०४,६१,९९,४०० =o) 


१०४, ६१,९९,४००/- 


०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क 
१०१ वीजेचा वापर व विक्रीय 
यावरील कर (०१) (०१) मुंबई विद्युत 
शुल्क अधिनियम १९५८ खालील 
जमा रक्कमा (०००४३००९२) 


६) । वित्तीय वर्षे २०२२-२३ या वर्षातील विद्युत १०५,९४,००,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क 
विक्रीकरापोटी या आदेशान्वये १०१ वीजेचा वापर व विक्री 
समायोजित करावयाची रक्‍कम (अंदाजित यावरील कर (०१) (०३ ) महाराष्ट्र 
ऑक्टोबर, २०२२ ते डिसेंबर, २०२२ विजेच्या विक्रीवरीलळ कर 
पुर्णतः) (१०५,९४,००,०००- (000830023) (सुधारणा) 
१०५,९४,००,०००--०) अधिनियम २००४ 

७) । वित्तीय वर्ष २०२२-२३ या वर्षातील विद्युत | १२९,२१,००,६००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क 


शुल्कापोटी या आदेशान्वये समायोजित 
करावयाची रक्‍कम (अंदाजित जानेवारी, 
२०२३ ते मार्च, २०२३ अंशत) 
(१७४५,३७,००,०००-१२९,२१,००,६०० 
-_१६१६,१५,९९,४००) 


१०१ वीजेचा वापर व विक्रीय 
यावरील कर (०१) (०१) मुंबई विद्युत 
शुल्क अधिनियम १९५८ खालील 
जमा रक्कमा (०००४३००९२) 


एकूण २८०१५५९९ 


३३९,७७, ,00,000/— 


एकूण (२८०१५५७२ >२८०१५५८१--२८०१५५९९) 


२५५७,४५,००,०००/- 


8. 


षु. 


पंचेचाळीस लाख फक्त) सदर रकमेचे देयक तयार करण्यात येवू नये. 
६. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर यांनी त्यांच्या 
अखत्यारित व अधिकारात वरील विवरणपत्रानुसार सदर रक्‍कम रु. २५५७.४५ कोटी (रुपये दोन हजार 
पाचशे सत्तावण्ण कोटी पंचेचाळीस लाख फक्त) चे पुस्तकी समायोजन करुन तसे शासनास कळवावे. 
सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल, मुंबई यांच्या अखत्यारित व अधिकारात 
करण्यात येत असल्याने रक्‍कम रु. २५५७.४५ कोटी (रुपये दोन हजार पाचशे सत्तावण्ण कोटी 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०२२११११४४९८८१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत:- 


राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


NANASAHEB 


RAJARAM DHANE 


(ना.रा.ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व मंत्री / सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 


. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधान भवन मुंबई, 


सर्व विधान सभा/परिषद सदस्य,विधान भवन, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क.६०/ऊर्जा-३ 


७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

८. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक,सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
१३. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१४. सर्व जिल्हाधिकारी, 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा, 

१६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 

१७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१८. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई (पत्राने), 

१९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, सूत्रधार कंपनी मर्या. ,मुंबई, 

२०. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई, 
२१. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या.,मुंबई, 
२२. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,मुंबई, 
२३. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नं.१, १३ वा मजला, कफ परेड, कुलाबा, मुंबई. 
२४. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा), पुणे, 

२५. उप सचिव/ ऊर्जा-३/५, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२६. मुख्य विद्युत निरिक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२८. कक्ष अधिकारी (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२९. कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३०. निवड नस्ती, ऊर्जा-३, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


-O 
way 


KL 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


